Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५, अंक १० ] 


शनिवार , जुलै ६ , २०१९ / आषाढ १५ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १७, किंमत : रुपये ६२.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५५ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक अका- १- नपाप्र - पो.नि.- कावि - ५२८-२०१९ . - 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ चे कलम १९ ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार तसेच 
मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ -नप-२०१९-प्र.क्र .४ - का -०६, दिनांक २४-०५-२०१९ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार मी , अजय गुल्हाने , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , दारव्हा नगर परिषदेच्या दिनांक २३-०६-२०१९ रोजी 
घेण्यात आलेल्या पोट -निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागामधुन नगर परिषद सदस्य म्हणून निवडून आले आहे . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


प्रभाग क्रमांक 


निवडून आलेल्या सदस्याचे 

नांव 


शेरा ( जागा राखीव असेल तर 

कोणासाठी ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


बोदडे रामदास सुखदेव 


२ - अ 


अनुसूचित जाती 


यवतमाळ : 
दिनांक ५ जुलै २०१९ . 
अ.- एक- अ -१ (१६०३ ). 


अजय गुल्हाने , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ६ , २०१९/ आषाढ १५, शके १९ ४१ 


भाग १- अ ( असा .) ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५६. 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. AK - MCA- By- Ele- WS-528-2019. 

In exercise of the powers vested in me under sub -section ( 1) of Section 19 of Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats & Industrial Townships Act, 1965 and powers delegated by the State Election Commission , Maharashtra 
videletter No.SEC -MC- 2019 -CR -04 - D - 06 , Dt. 24-05-2019 . 1, Ajay Gulhane, Collector, Yavatmalhereby publish the 
name of the person who has been declared as a Councillor of the Nagar Parishad ,Darwha from the ward shown against 
his name in By -Election held on 23rd June 2019 . 


SCHEDULE 


Ward No. 


Sr. No. Name of the Councillors 

Elected 


Remarks 
(Where the seat is reserved , 

if so , for whom ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Bodade Ramdas Sukhadeo 


2 - A 


Scheduled Castes 


Yavatmal : 
Dated the 5th July 2019 . 


AJAY GULHANE, 
Collector, Yavatmal. 


भाग १- अ ( असा.) ( अ.वि.पु.) म.शा.रा., अ.क्र . ५७ . 

जिल्हाधिकारी, 

यांजकडून 
मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप-२०१ ९-प्र.क्र .५- का -६, दिनांक ०८ मे २०१९ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ मधील कलम १० , पोट - कलम ( १) अन्वये 
यवतमाळ जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ढाणकी नगरपंचायत जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल त्या 
प्रभागाची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीयांच्या 
जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणेस्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह ) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ मधील 
कलम १० , पोट- कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे ढाणकी नगरपंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात 
आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , यवतमाळ जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , 
पोट -कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 

आदेश 


क्रमांक अ.का .१ - नपाप्र - कावि- ५३१-२०१९. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ९, पोट- कलम ( २) अन्वये मा . आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , अमरावती विभाग , अमरावती यांचे आदेश क्रमांक उपआ-नपाप्र- कावि-९३-२०१९, दिनांक २५ एप्रिल २०१ ९ 
च्या आदेशान्वये त्यांनी ढाणकी नगर पंचायतच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
नागरिकांच्या मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग 
यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहे. 

( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 
( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा 
( अ ) अनुसूचित जाती 

०२ 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

०२ 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

०५ 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ६, २०१९ / आषाढ १५ , शके १९ ४१ 


३ 


० ९ 


( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या 

स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 


( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३) पैकी वरील क्रमांक (२)( अ), (ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, 

अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील : 


( अ ) अनुसूचित जाती 


०१ 


( ब) अनुसूचित जमाती 


०१ 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 


०३ 


०४ 


( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या [ अनुक्रमांक ( ३) 
समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ( ४) समोरील नमूद 

केलेल्या जागा .] 
२. त्याअर्थी, आता, मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक -रानिआ- नप-२०१९- प्र.क्र .५- का -६, दिनांक ०८ मे २०१९ व 
महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १० , पोट- कलम (१ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , यवतमाळ जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती 
या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून त्या प्रभागामध्ये ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निश्चित करीत आहे. 


३ . 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


परिशिष्ट -३ 


नगरपरिषद/नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूक ढाणकी प्रभाग निहाय लोकसंख्या, प्रभागाची व्याप्ती व आरक्षण 


प्रभाग 


प्रभागाची व्याप्ती 
( उत्तर, पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 


क्रमांक 


प्रभागाचे प्रभागाची जागा 
नाव , एकूण 

क्रमांक 
असल्यास 

लोकसंख्या , 
अनुसूचित जातीची 

लोकसंख्या , 
अनुसूचित जमातीची 

लोकसंख्या 


आरक्षणाची स्थिती, किती 
जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे अनु . जाती / अनु . जमाती/ 

नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी 
( अनु . जाती/ अनु. जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरुन) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


१ 


- 


व्याप्ती : 


सर्वसाधारण . 


एकूण 
लोकसंख्या- ९ ४६, 
एस.सी.- ० , 
एस.टी. - ९ ६, 


उत्तर : 


पूर्व 


मिटकरे यांच्या शेताजवळील महादेव मंदीर , हनिफ 
मास्टर उर्दू हायस्कूल . 
खंड नं . १ मधील शेत सर्व्हे नंबर ७४ चे संपूर्ण 
क्षेत्र . 
तुकाराम सुरोशे, दत्ता किराणा दुकान , अरूण 
येरावार , अरूणा कवटीकवार , गजानन मामिडवार . 
बाबुराव नरवाडे यांचा कोठा , भास्कर जमदडे, 
रामराव हळदे , लक्ष्मण चिचबनकर , दूध वितरण 
केंद्र. 
हनिफ मास्टर उर्दू शाळा ते फलसावंगी रोडपासून 
सर्व्हे नं . ७४ चे क्षेत्र . 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६ , २०१९ / आषाढ १५ , शके १९४१ 


परिशिष्ट - ३ - चालू 

( ५ ) 


( 9 ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


२ 


नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
( महिला). 


एकूण 
लोकसंख्या -१०५३ , 
एस.सी.- १ ९ ७ , 
एस.टी.-८७, 


: 


: 


३ 


अनुसूचित जाती. 


एकूण 
लोकसंख्या-१०८१, 
एस.सी.- ६५२ , 
एस.टी.- ७० , 


: 


व्याप्ती : 

अंगणवाडी क्र .८ , ९ , पोचीमाय मंदिर , गणपती 

मंदिर , बालाजी मंदिर . 
उत्तर : अंगणवाडी क्र . ८ व ९ ते शेख अतिक शेख राजा 

ते संभा दिघलवाड ते दिलीप कदम ते पांडे शेत 

कडून दत्तात्रय गायकवाड . 
पूर्व : दत्तात्रय गायकवाड यांचे घर ते सुभाष कुचेरीया 

यांची मालमत्ता . 
दक्षिण : 

सुभाष कुचेरीया यांच्या मालमत्तेपासून ते किशोर 
भंडारी ते कमचंद सोनी महावीर सोनी ते शेख 
हाफीज शेख इब्राहीम ते प्रकाश देवांग ते इसाक 
डॉ . ते गफार गुलाबपासून ते प्रफुल मुक्कावार ते 

शिवाजी चौक प्रशांत चंद्रे यांचा कोठा . 
पश्चिम शिवाजी चौक , प्रशांत चंद्रे यांचा कोठा ते बालाजी 

मंदिर ते आनंदा सोनुने यांचे घरापर्यंत. 
व्याप्ती : - सार्वजनिक महिला शौचालय , बारव विहीर , हनुमान 

मंदिर , आठवडी बाजार , जि.प. केंद्रीय प्राथमिक 
शाळा , जैन समाधी स्थळ , बौद्ध विहार , खरूस 

पांदन , पठाण कब्रस्थान . 
उत्तर : खंड नं . १ मधील शेत सर्व्हे नंबर ७४ चे संपूर्ण 

क्षेत्र . 
पूर्व खंड नं . १ मधील २३८ चे संपूर्ण क्षेत्र व खंड नं . २ 

मधील १०५ , १०६, १०७, १० ९ चे संपूर्ण क्षेत्र . 
दक्षिण इंदुबाई कवडे यांचे घर ते पठाण कब्रस्थान ते 

रामराव गायकवाड ते संजय बावने यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम राम नोमूलवार यांचे 

दुकान ते गायकवाड यांची 
खुली जागा ते वसंत कोडगीरवार यांचे जुने किराणा 
दुकान ते शाम कोडगीरवार यांचे दुकान ते अशोक 
रुनीवाल यांचे घर ते जैन स्थानक ते संजय भंडारी 
यांचे घर ते सुभाष कोठारी यांचे घरापर्यंत ते 

कत्तरवाड यांचे घरापर्यंत . 
व्याप्ती : 

विठ्ठल रुख्माई मंदिर , ज्ञानेश्वर मंदिर , बस्वलीग 

मंदिर . 
उत्तर : शेख इब्राहीम शेख वजीर यांचे घरापासून ते नागेश 

महाजन यांचे घर ते राम पांडे यांच्या घरापर्यंत . 
पूर्व राम पांडे यांच्या घरापासून ते सचिन विजय पांडे 

ते पांडुरंग गडदे व विष्णू मंचलूवाड ते चापके 

यांची पिठाची गिरणी ते भंडारी यांची मालमत्ता . 
दक्षिण : 

दिलीप गुडमेवार यांचे घर ते बाळूहिंगे यांचे घर ते 

अशोक येरावार ते महाजन यांची खुली जागा . 
पश्चिम : 

सुवालाल बोहरा यांचे घर ते विश्वनाथ पवार ते 
सुनिल चिचोलकर यांचे घर ते प्रेमराव सलगर ते 
संजय देशपांडे ते बस्वलीग मठ ते शेख इब्राहीम 
शेख वजीर यांचे घर . 


: 


४ 


सर्वसाधारण ( महिला). 


एकूण 
लोकसंख्या-१०० ९ , 
एस.सी.- ११ , 
एस.टी.- ९ २ , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६ , २०१९ / आषाढ १५ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट - ३ - चालू 


( १ ) 


( २) 


( ३) 


( ४ ) 


( ५ ) 


५ 


व्याप्ती : 


सर्वसाधारण . 


एकूण 
लोकसंख्या- ९ ३६ , 
एस.सी.- ८ ९ , 
एस.टी.- ७ , 


उत्तर : 


पूर्व 


: 


महशासुमर्दिनी मंदिर , कालंका देवी मंदिर, पोस्ट 
ऑफीस , रामजीबुवा मठ, हनुमान मंदिर , शनि मंदिर , 
पोस्ट ऑफीस जवळील टावर . 
भारत रावते यांचे घर ते छबुराव धोपटे ते प्रशांत 
चंद्रे ते महीशासुरमर्दिनी मंदिरपर्यंत . 
प्रशांत पंडीतकर यांचे घर ते किसन करकले ते 
आनंदा कोरटवाड ते रत्नाकर कोडगीरवार यांच्या 
घरापर्यंत ते अरूण बाजीराव महाजन ते कालंकादेवी 
मंदिर ते पोस्ट ऑफीस ते अभय कोठारी यांची 
खुली जागा ते श्रीकांत चिन्नावार यांचा दवाखाना ते 
रामजीबुवा मठ परिसर ते शेख महेबुब शेख यासीन 
यांच्या घरापर्यंत . 
शेख महेबुब शेख यासीन यांचे घर ते मधुकर कुंभरवार 
यांचे घर ते गंगरपाड यांचे घर ते नारायण येल्हेकर 
यांचे घर ते हनुमान मंदिर ते मुरलीधर कोडगीरवार 
यांची मालमत्ता ते शनि मंदिर ते भगवान वच्छेवार 


दक्षिण : 


यांचे घर . 


: 


६ 


सर्वसाधारण ( महिला) . 


एकूण 
लोकसंख्या-१०१८ , 
एस.सी.- ०५ , 
एस.टी.- ११४ , 


पश्चिम सुरेश वच्छेवार यांचे घर ते अजिसखा पठाण 

यांचे घर ते सुदाम रावते यांचे घर ते भारत रावते 

यांच्या घरापर्यंत . 
व्याप्ती : - स्वामी पेडशेविद्यालय , महादेव मंदिर, निळू महाराज 

शेतातील , अंगणवाडी क्रमांक ९ , ११ व सार्वजनिक 
विहीर, सैयद जाकीर सैयद मुनिर यांचे मंगल 
कार्यालय टे . नगर ते दूध वितरण केंद्र , जि.प. 

हायस्कूल, ढाणकी. 
उत्तर : जि.प. हायस्कूल शाळा टे . नगर , जयवंतराव पांडे 
यांची शेती. हिदायतखा 

गुलाबखा, 

विकास प्रतापवार 


, 


यांचे घर . 


पूर्व : 


: 


दक्षिण 


अ . मज्जीद अ. सौदागर, मारोती बिटेवाड , संजय 
ऐकराळे, नामदेव सुदेवाड, गुणाजी पुजलवाड. 
निळू महाराज यांची शेती , सार्वजनिक शौचालय , 
स्वामी पेडशे विद्यालय . 
स्वामी पेडशे विद्यालय , अशोक बन , देवांग यांची 
शेती , सैयद जाकीर सैयद मुनिर यांचेमंगल कार्यालय 


पश्चिम 


टे . नगर . 


७ 


अनुसूचित जाती ( महिला). 


एकूण 
लोकसंख्या-११३९ , 
एस.सी.- ३७९ , 
एस.टी.- १५१ , 


व्याप्ती : 

हिंदूस्मशान भूमी, टेभेश्वरनगर , येथील हनुमान 
मंदिर , सार्वजनिक विहीर , टे . नगर येथील मजीद , 

टे . नगर बौद्ध विहार . 
उत्तर : खंड नं . १ मधील शेत सर्व्हे नंबर ७३ , ५८ , ५ ९ , 

६०,७२ ची संपूर्ण सीमा . 
पूर्व : ढाणकी फलसावंगी रोड, हनुमान मंदिर, 

सार्वजनिक 
विहीर , शांताबाई कवडे. 


अ.- एक- अ -२ ( १६०३ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६ , २०१९ / आषाढ १५ , शके १९४१ 


परिशिष्ट - ३ – चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


दक्षिण 


पश्चिम 


: 


८ 


व्याप्ती : 


बाबुलाल भंडारी , शुभम किराणा, उल्हास उचले , 
बाळू मुरादे, उत्तम खिल्लारे , शिवाजी मुनेश्वर , 
टे . नगर दत्त मंदिर यांचे दक्षिणेकडील टोक . 
खंड नं . १ मधील शेत सर्व्हे नं . २६ , ५२ , ५६ व 
१६८ ची संपूर्ण सीमा . 
जि.प. उर्दू शाळा, जि.प. प्राथमिक शाळा, सब 
स्टेशन कार्यालय , संत गाडगे बाबा आश्रम शाळा , 
दत्त मंदिर टे . नगर . 
गयाबाई गायकवाड , उल्हास उचले यांचे दुकान , 
रामराव शेळके , विश्वनाथ भुमीनवाड , रामा सोनुने 
यांची पिठाची चक्की , लक्ष्मण माळेकर , जि.प. उर्दू 


एकूण 
लोकसंख्या-१०१६ , 
एस.सी.- १३५ , 
एस.टी.- १३४ , 


सर्वसाधारण . 


उत्तर : 


शाळा. 


: 


or 


सर्वसाधारण ( महिला). 


एकूण 
लोकसंख्या-९ १८ , 
एस.सी.- ९९ , 
एस.टी.- १० ९ , 


उत्तर : 


पूर्व ढाणकी फलसावंगी रोड, जि.प. उर्दू शाळेचे टोक , 

डॉ . मोकळे यांचे घर , सब स्टेशन , योगेवार यांची 

शेती . 
दक्षिण : खंड नं . १ मधील शेत सर्व्हे नं . १६ ९ , १७० , १७१ 

ची संपूर्ण सीमा व खंड नं . २ मधील शेत सर्व्ह 

१७२, १७३ ची संपूर्ण सीमा . 
पश्चिम : 

भारत पोले, विश्वनाथ तवर , दत्ता मंदिर टे . नगर , 

गयाबाई गायकवाड यांचे घर . 
व्याप्ती : - मुस्लीम कब्रस्तान , भारत पेट्रोलियम, साईबाबा मंदिर , 

राम मंदिर, तोटेवाड ले - आऊटमधील सांस्कृतिक 
भवन व सार्वजनिक विहीर व हनुमान मंदिर 
ऐश्वर्या ले - आऊट मधील . 
भारत पेट्रोलियम पंप ते महागाव पांदन रस्त्याने ते 
फुलसावंगी रोड ते मुस्लीम कब्रस्तान ते माधवराव 

चंद्रे यांचे घर ते रमेश वारकरी यांचे घर . 
पूर्व : रमेश वारकरी यांचे घर ते ढाणकी- उमरखेड रोड 

ते कृषी उत्पन्न बाजार समिती मार्केट दुकान ते 

माउली वाटर फिल्टर प्लॉन्टपर्यंत . 
दक्षिण खंड नंबर २ मधील शेत सर्व्हे नं . १ ९ ० , १ ९ २ , 

२०१ , २०४ ची संपूर्ण सीमा . 
पश्चिम खंड नंबर २ मधील शेत सर्व्हे नं . १८८ , १८ ९ ची 

संपूर्ण सीमा व १ ९० ची काही सीमा . 
व्याप्ती : - पेंटेवाड यांची सार्वजनिक विहीर . 
उत्तर : शेख महेमुद शेख लाल ते सुनिता भोसले ते गणेश 

मामीलवाड यांचे घर . 
पूर्व हिरासिंग चव्हाण यांचे घर ते बापुराव गोपेवाड ते 

हेंबाडे, महेश संगेवार यांचे घर , शेख मुजमील शेख 
मुसा 


: 


१० 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( महिला). 


एकूण 
लोकसंख्या -९ ३७ , 
एस.सी.- १२ , 
एस.टी.- १५५ . 


: 


यांचे घर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ६ , २०१९ / आषाढ १५, शके १९ ४१ 


७ 


परिशिष्ट- ३ - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


दक्षिण : 


पश्चिम 


११ 


व्याप्ती : 


- 


सर्वसाधारण ( महिला). 


एकूण 
लोकसंख्या- ९ ४१ , 
एस.सी.- ३८ . 
एस.टी.- ०६ . 


उत्तर : 


पूर्व 


: 


शेख मुजमील शेख मुसा यांचे घर ते शेख निसार 
शेख लाल यांचे घरापर्यंत . 
शेख निसार शेख लाल यांच्या घरापासून ते शेख 
हमीद शेख 

नुर ते दत्तात्रय मोरेवाड ते गुणाजी 
पुजलवाड याची खुली जागेपर्यंत . 
य.जि.प. मध्यवर्ती सहकारी बँक, मदरसा मज्जीद , 
स्वॉ मिल. 
सै . अजगर सै . रूस्तम ते मदरसा मज्जीद . 
मदरसा मज्जीद जवळील किराणा दुकान ते सदानंद 
ठाकुर यांचे घर ते अरविंद फाळके ते यवतमाळ 
जिल्हा मध्यवर्ती बँक, ढाणकी ते एम.एम. चिन्नावार 
कॉम्प्लेक्सपर्यंत . 
एम.एम. चिन्नावार कॉम्प्लेक्स ते सुर्यवंशी वेल्डींग 
वर्क्स शॉप ते सैयद सलिम सैयद रजाक चक्कीवाले 
यांचे घर ते संजय वारकरी व आयुब लाल यांचे 
घर ते जमील मुस्तफा ते शेख राजा यांच्या घरापर्यंत . 
शेख राजा यांच्या घरापासून ते सैयद युसूफ , सैयद 
अजगर सैयद रूस्तम यांच्या घरापर्यंत . 
जामा मज्जीद , इंदिरा गांधी चौक , प्रभुदेव मंदिर , 
बाळगीर गुरु यांचेमंदिर , नटराज युनिवर्सल स्कूल 
परिसर . 


दक्षिण : 


पश्चिम 


१२ 


व्याप्ती : 


अनुसूचित जमाती ( महिला). 


एकूण 
लोकसंख्या -११५४ , 
एस.सी.- ४४ , 
एस.टी.- २४५ . 


उत्तर : 


जामा मज्जीद उत्तरेचा भाग व टेंभेश्वन नगरकडे 


जाणारा रस्ता . 


पूर्व लियाकत पठाण यांचे घर ते रमेश उपेवाड यांचे 

किराणा दुकान ते तगडपल्लेवार 

दुकान 

गाळे ते 
नटराज युनिवर्सल स्कूल ते शामलाल झबुलाल 

जयस्वाल यांच्या घरापर्यंत . 
दक्षिण : - इस्माईल खा पठाण यांचे घर ते सैयद उस्मान 
सैयद हुसेन यांचे घर ते शेख जमील शेख 

मुस्तफा 
यांचे घर ते शेख शमा शेख ख्वाजा यांच्या घरापर्यंत . 
पश्चिम बाबुराव गोपेवाड यांचे घर ते नंदु जन्नावार यांचे 
घर ते अशोक संबकवाड ते 

पुजाराम 

सोनटक्के 
यांचे घरापर्यंत ते पिन्नलवाड यांचे घर ते दत्त मंदिर ते 

इंदिरा गांधी चौक परिसर ते जामा मजीद परिसरपर्यंत . 
व्याप्ती : - शांती नगर सार्वजनिक हातपंप , भारत राहुलवाड 

यांच्या घराजवळील हातपंप , नसिर पठाण यांच्या 

किराणा दुकान जवळील हातपंप . 
उत्तर : रमेश जोशी यांचे घरापासून ते दशरथ मंतेवाड ते 

श्रीकृष्ण मुखीरवाड यांचे घर ते शेख महंमद शेख 
बाबन यांचे घरापर्यंत व शांती नगर येथील हातपंप . 


१३ 


अनुसूचित जमाती . 


एकूण 
लोकसंख्या -९ ८८ , 
एस.सी.- ० , 
एस.टी.- १ ९ ३ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६ , २०१९ / आषाढ १५ , शके १९४१ 


परिशिष्ट - ३ – चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


१४ 


सर्वसाधारण . 


एकूण 
लोकसंख्या-९ २८ , 
एस.सी.- ४ ९ , 
एस.टी.- ८ ९ . 


उत्तर : 


पूर्व सतिश पिपरवार यांचे ज्वेलर्स 

दुकान 

ते अशोक 
कउळकर यांची मालमत्तापर्यंत . 
दक्षिण : लिगमपल्ले यांचे हेअर सलुन दुकान ते अनिल 

गाडगे यांचे घर ते पांडुरंग गुडेवाड यांचे जुने 

घरापर्यंत . 
पश्चिम : संजय गुडेवाड यांचे घर ते तेलगाजी कत्तुलवाड 

यांचे घर ते राजू गंगरपाड यांचे घरापर्यंत ते लक्ष्मण 
वैद्य यांचे घर ते नासिर पठाण यांचे घर व दुकान 
ते शेख निसार शेख अली यांचे घर ते गजानन 

जिल्हावार यांचे घरापर्यंत . 
व्याप्ती : - सैलानी बाबा मंदिर , गुलाबसिंह मार्केट , मार्कंडय 

मंदिर , जुनी ग्रामपंचायत परिसर , मसण्या आड 
मल्हारी इरनलवाड यांच्या घराजवळील विहिर परिसर . 
शेख अहमद शेख मौला यांचे घर ते जहीर शेख 
मौला ते सुहास कोपरे यांचे घर ते नारायण शेवाळकर 
ते संतोष तिरमकदार यांचे नवीन घर ते किशोर 
ठाकुर यांचे घर ते मार्कंडय मंदिर ते शेख जावेद 

शेख फकरू यांचे घर व दुकान . 
पूर्व शेख जावेद शेख फकरू यांच्या दुकान 

गाळे मधील 
सलुन 

ते सैलानी मंदिर ते योगेश 
किराणा. 
दक्षिण तिवसकर यांचे जुने घर ते देशी दारू दुकान 

ते 
जुनी ग्रामपंचायत ते मारोती मिराशेयांचे घर . 
मारोती मिराशे यांचे घर ते धनंजय तगडपल्लेवार 
यांचे घर व पिठाची गिरणी ते दिगांबर मंतेवाड ते 
दशरथ उपेवाड ते परसराम हराळे ते डॉ . इसाक 

यांची मालमत्ता खुली जागेपर्यंत . 
व्याप्ती : - कुरेशी मज्जीद, सरकारी कत्तलखाना , डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर पुतळा व समाज मंदिर , पडीत बारव 


: 


महाजन कटींग 


: 


पश्चिम : 


१५ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( महिला). 


एकूण 
लोकसंख्या -११२४ , 
एस.सी.- २८ ९ , 
एस.टी.- ५५ , 


विहीर . 


उत्तर : 


पूर्व 


दक्षिण 


आनंद कुबरवार , सटवा मंतेवाड , प्रदिप नरवाडे, 
गोविंद नरवाडे, राघो गायकवाड , तुकाराम 

नरवाडे . 
खंड नं . २ मधील शेत सर्व्हे नं . १२० , 

कमलाबाई 
गंगाळे , देविदास गायकवाड . 
देविदास गायकवाड यांचे घर निवृती पाटील , 
बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा व समाज मंदिर, पडीत 
बारव विहीर . 
अनिल केशेवाड यांचेकिराना दुकान, प्रिन्स जनरल 
स्टोअर्स, विजय पाटील , बालाजी वस्त्र भांडार , 
सुरेश कउळकर, बाळू शेवाळकर, कोतावार किराना, 
सुशिल वस्त्र भंडार , बालाजी किराणा दुकानापर्यंत . 


पश्चिम 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६ , २०१९ / आषाढ १५, शके १९ ४१ 


९ 


परिशिष्ट- ३ - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


१६ 


व्याप्ती : 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग . 


- 


एकूण 
लोकसंख्या-११३० , 
एस.सी.- ३३१ , 
एस.टी. - ६५, 


उत्तर : 


पूर्व 


दक्षिण 


: 


बुलढाणा अर्बन को . बँक , प्रा.आरोग्य केंद्र, विवेकानंद 
वस्तीगृह, पोलीस चौकी, नविन बस स्टॉप परिसर , 
स्टेट बँक परिसर , गुरांचा दवाखाना परिसर, गोदाम 
परिसर . 
सुलोचना कल्याणकर यांचे घर ते बंडू वैद्य यांचे 
घर ते प्रेम मुडेयांचे दुकान ते नटराज क्लॉथ सेन्टर 
ते प्रा . आरोग्य केंद्र ते गंगाधर पाटील प्रकाश 
कवडे यांचे घर ते मोठी सांडपाण्याची नाली जिजाबाई 
धवसे ते खरूस रोडपर्यंत . 
खंड नं.२ मधील शेत सर्व्हे नं . १२१ , १३४ , १३५ , 
१३७, १३८ , १३९ चे संपूर्ण सीमा . 
नवीन बस स्टॉप ते नलावडे हॉस्पीटल ते संजय 
गंधेवार यांचे 

दुकान 

गाळे ते भारतीय स्टेट बँक ते 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथील प्रथम गेट ते प्रभुदेव 
इलेक्ट्रानीक दुकान ते शेख शमा शेख खाजा यांचे 
घर व दुकानापर्यंत . 
शेख शमा शेख खाजा यांचे घर ते डॉ . कवडे यांचा 
दवाखाना ते कमिश्नर बंगला ते शंकर कत्तलुवाड 
यांचे किराणा दुकान ते शेख जब्बार यांचा गादी 
कारखानापर्यंत . 
विविध कार्यकारी सोसायटी कार्यालय, बिएसएनएल 
टॉवर , कस्तुरबा गांधी कन्या विद्यालय , नगरपंचायत 
कार्यालय , फिल्टर प्लाँट ग्रा.प. ढाणकी , जिजाउ 
अर्बन बॅक . 
पांडुरंग गुडेवाड ते विविध कार्यकारी सोसायटी 
परिसर ते कस्तुरबा 

गांधी कन्या शाळेचा उत्तर 


पश्चिम : 


१७ 


व्याप्ती : 


- 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


एकूण 
लोकसंख्या - ९ ४ ९ , 
एस.सी.- ३ ९ , 
एस.टी. - ७३ , 


उत्तर : 


भाग . 


पूर्व : 


: 


खंड नं.२ मधील शेत सर्व्हे नं.२३६ , २३७ , २१ ९ , 
२२२ ची संपूर्ण सीमा . 
खंड नं .२ मधील शेत सर्व्हे नं . २०७ , २०८,२२७ , 
२२८ , २३० , २३१ , २३३, २३४ व २३७ ची संपूर्ण 


दक्षिण 


: 


सीमा . 


पश्चिम : 


हनुमानसिंग चव्हाण यांचे घर ते कत्तूलवाड 
कॉम्प्लेक्स ते जिजाउ अर्बन बँक ते जगदिश 
कोडगीरवार व मारोती शहापूरे ते नारायण फाळके 
यांचेयांचे घर ते पांडूरंग गुडेवाड यांचे घरापर्यंत . 


अजय गुल्हाने , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ. 


यवतमाळ : 
दिनांक ५ जुलै , २०१ ९. 
अ .- एक - अ-३ ( १६०३ ) . 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६, २०१९ / आषाढ १५ , शके १९ ४१ 


PTT 9-31 ( 37841.) (31.9.9.) H.STI.RT. , 31.55.46 . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the power conferred on him by Order No. SEC -mmc- 2019 -CR -5 - D -6 , dated 8th May, 2019 of the 
State Election Commissioner, Maharashtra , the Collector of Yavatmal District proposes to make the following draft 
order under sub - section ( 1) of Section 10 ofMaharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Town 
ships Act, 1965 to fix for the Dhanki Nagar Panchayats area shall be divided and to specify the wards reserved for 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women ( including Women belonging to the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens ), as the case may be , as shown in the Schedule 
said draft Order is hereby published as required by the provision of sub - section ( 1) of Section 10 of said Act for the 
information of all the residents of Dhanki Nagar Panchayats. After carefully considering the objections received byme 
in respect of the said draft order. I the Collector of yavatmal District in exercise of the power conferred on me by sub 
section ( 1) ofSection 10 of the said Act hereby make the following Order namely : 


ORDER 


No. AK -MCA -ELECTION -WS-531-2019. 


Whereas , the RegionalDirector ofMunicipalAdministration , Amravati Division , Amravati, by his Order No. RDMA 
LRCO - Election -WS- 93-2019 , dated 25-4-2019 issued under sub - section ( 2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 has fixed Dhanki Nagar Panchayats Member s to be 
elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Class of 
Citizens and Women (including the number of seats reserved for Women belonging to the Scheduled Castes , the 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) as shown below : 


( 1 ) The number ofMember s to be elected 


17 


(2 ) The number of seats to be reserved. 

(a ) for the Scheduled Castes 


02 


( b ) 


for the Scheduled Tribes 


02 


(c ) for the Backward Class of Citizens 


05 


09 


( 3 ) The total number of seats to be reserved for Women 

( Including the number of seats to be reserved for Women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens ). 


(4 ) Outof seats at serial number ( 3 ), the number of seats reserved 

for Women belonging Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens as shown in item at serial number (2 )(a ), (b ) and (c ) 
respectively are as under : 

(a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 
(c ) for the Backward Class of Citizens 


01 


01 


03 


04 


(5 ) Number of seats reserved for Women as General category 

[number of seats at Serial Number ( 3 ) minus number of seats at 

Serial Number (4 ) ]. 
2. Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me by Order No. Sec -mmc- 2019 - CR -5 -D -6 , dated 8th 
May, 2019 the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub - section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra 
Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965. 1, the Collector of Yavatmal District, 
hereby fix the number and extentof the wards into which the said Municipal area shall be divided and specify the wards 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६ , २०१९ / आषाढ १५ , शके १९ ४१ 


99 


in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class ofCitizens and Women 
(Including the number of seats reserved for Women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Back 
ward Class of Citizens ) as the case may be, as shown in the Schedule. 

3. This Order shalltake effect for the purpose of the next general elections held immediately following the date of 
this Order. 


SCHEDULE - 3 


Ward 
No. 


Name of 

the 
Ward No., 


Nagar Panchayat, Dhanki, Tq . Umarkhed , dist Yavatmal 

Nagar Panchayat General Election 
Total Seat Discripation ofboundary of the ward 
Population No. 

(North , East, South , West) 
and 
SC , ST 
Population 


Reservation 
Category, SC , ST, 
BCC , Women SC , ST, 

BCC Category 


if any 


(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(6 ) 


1 


(5 ) 
Extent - Mahadev Tempal, Anganwadi 11, Milk 

Dairy , Z. P. School, H. M. Urdu High 
School. 


Population 
Total 946 
SC - O , 
ST- 96 


Open 


North 


From in the Khand No. 1 Survey No. 74 
All 


East 


From Tukaram Suroshe to Datta Kirana 
Shop to Arun Yerawar Home to Aruna 
Kawatikwar to Gajanan Mamidwar 
Home. 


South — 


From Baburao Narwade to Bhaskar 
Jamdade to Ramrao Halde to Laxman 
Chichbankar to Milk Dairy . 


West — 


From Milk Dairy to Z.P. High School, 
Dhanki to H.M.Urdu High School. 


2 


BCC (Female ) 


Population 
Total 1053 
SC - 197, 
ST-87 


Extent - Anganwadi 8 , 9 , Pochimay Temple , 

Ganesh Temple and Balaji Temple . 


North— 


From Khand No. 1 Shet Survey No. 74 . 


East 


From Dattatray Gaikwad to Subhash 
Kucheriya Home. 


South - 


From Subhash Kucheriya Porparti to 
Kishor Bhandari to Kamlchand Soni to 
Mahavir Soni to Hafij Shaikh Ibrahim to 
Prakash Devang Home to Isak Doctor 
to Gulab Gafar to PrafulMukkawarHome 
to Shivaji Chawk to Prashant Chandre 
Farm Home. 


West — 


From Shivaji Chawk to Balaji Temple to 
Ananda Sonune Home. 


3 


SC 


Population 
Total 1081 
SC -652 , 
ST- 70 


Extent - Toilet,Well, Hanuman Temple , Athwadi 

Bajar, Z.P. Praymari School, Buddha 
Vihar, Pathan Kabrasthan . 


North— 


From Gajanan Gaikwad Home to Uday 
Pande to Kharus Road . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६, २०१९ / आषाढ १५ , शके १९ ४१ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


East - From Khand No. 1 Survey No. 238 , 205 

to Khand No.2 Survey No. 106 , 107 . 
South — From Indubai Kawade to Pathan 

Kabrasthan to Ramarao Gaikwad to 

Sajay Bawane Home. 
West - From Ram Nomulwar Shop to Warma 

Jwellers to WasantKodgirwar Shop to 
Sham KodgirwarHome to Jain Tempal 
to Sanjay Bhandari to Subhash Kothari 
to Kattarwad Home . 


4 


OPEN ( Female ) 


Population 
Total 1081 
SC - 11. 
ST-92 


Extent - Vitthal Temple , Dnyaneshwar Temple , 

Baswalin Temple . 
North — From Shaikh Ibrahim Shaik Vajir to 

Nagesh Mahajan Home to Ram Pande 
Home. 


East 


From Ram Pande Home to Vijay Pande 
to Pandurang Gadade to Vishnu 
Muchulwad to Chapake Pith Girani Shop 
to Old SBI Bank . 


South 


From Dilip Gudmewar Home to Balu 
Hinge to Ashok Yerwar to Mahajan Old 
Home. 


West — 


From Suwala Bohara to Vishwanath 
Pawar to SunilChincholkar to Premarao 
Salgar to Sanjay Deshpande to Baswalik 
Temple to Shaikh Ibrahim Shaikh Vajir 
Home. 


5 


OPEN 


Population 
Total 936 
SC -89 , 
ST- 7 


Extent – Mahishasurmardini Temple , Kalanka 

Devi Temple , Post Office , Ramaji Buwa 
Math , Hanuman Mandir Temple , Shani 
Temple , Post Office Near Tawar. 


North— 


From Bharat Rawate Home to 
Chhaburao Dhopate to Prashant 
Chandre to Mahisharurmardini Temple . 


East - 


From Prashant Panditkar to Ananta 
Karakale Home to Ananda Koratwad 
Home to Ratnakar Kodagirwar Home to 
Arun Bajirao Mahajan to Kalanka Devi 
Temple to PostOffice to Abhay Kotthari 
Old Home to Shrikant Chinnawar Hos 
pital to Ramji buwa Math Parisar to 
Shaikh Mahebub Shaikh Yasin Home. 


South 


From Shaikh Mahbub Shaikh Yasin to 
Madhukar Kumbharwar Home to 
Gangarpad Home to Narayan Yelhekar 
to Hanuman Temple to Muralidhar 
Kodgirwar to ShaniMandir Temple to 
Bhagwan Bachhewar Home. 


West 


From Suresh Vachhewar Home to 
Ajiskha Pathan to Sudam Rawate Home 
to Bharat Rawate Home . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६ , २०१९ / आषाढ १५ , शके १९ ४१ 


१३ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


6 


OPEN ( Female ) 


Population 
Total 1018 
SC - 05 , 
ST- 114 


Extent- Swami Pendashe School, Mahadev 

Temple Nilu Maharaj, Anganwadi 9 ,Well, 
Saiyad Jakir Saiyad Munir Yanche 
Shadikhan . 


North— 


From Saiyad Jakir Saiyad Munir Yanche 
Shadikhan to Jayawantrao Pande Sheti 
to Hidayatkha Gulabkha Home to Vikas 
Pratapwar Home. 
From Majjid Saudagar to Maroti Bittewar 
Home to Sanjay Akarale Home to 
Namdev Sudewad to Gunaji Pujalwad 
Home. 


East 


South 


From Public toilet to Swami Pendashe 
School. 


West — 


From SwamiPendashe School to Ashok 
Ban Home to Devang Sheti to Saiyad 
Jakir Saiyad Munir Shadikhan . 


7 


— 


SC (Female ) 


Population 
Total 1139 
SC - 379, 
ST- 151 


Extent - Hindi Smashan Bhumi, Hanuman 

Temple , Well Sarwajanik , Majjid , 
Bauddha Vihar. 


- 


North From Khand No. 1 Survey No. 73, 58 , 

59, 60 , 72 , 73 allSurvey No. 
East From Dhanki Fulsawangi Road to 

Hanuman Temple to Public Well 

Shantabai Kawade Home. 
South– From Babulal Bhandari to Shubham 

Kirana to Ulhas Uchale Home to Bali 
Murade Home to Uttam Khillare to 
Shivaji Muneshwar to Datta Temple 
South Side 


West 


From Khand No. 1 Survey No. 52 , 56 , 
26 , 168 . 


8 


— 


OPEN 


Population 
Total 1016 
SC - 135 , 
ST - 134 


Extent - Z. P. Urdu School, Z.P. School Priimary , 

MSEB Office , Sant Gadage Baba 

School, Datta Mandir Temple . 
North From Gayabai Gaikwad Home to Ulhas 

Uchale shop to Ramrao Shelake Home 
to Vishwanath Bhiminwad to Rama 
Sonune Pithachi Chhaki Shop to 
Laxman Malekar Home to Z. P. Urdu 
School. 


East From Dhanki FulsawangiRoad to Z. P. 

Urdu School to Mokale Doctor Home to 

MSEB Office to Yogewar Sheti 
South - From Yogewar Sheti to SantGadgebaba 

school to Prakash Harasing Jadhav 
Home. 


West — 


From Khand No. 2 Survey No. 169/1 , 
171/1 , 172/2 , 172/1 , 173 Complete Area . 


37-405-37-8 ( 9& 03 ). 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६, २०१९ / आषाढ १५ , शके १९ ४१ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


9 


OPEN (Female ) 


Population 
Total 918 
SC -99 , 
ST- 109 


Extent – Muslim Kabrasthan , Bharat Petrolium , 

Sai Temple , Ram Mandir open Space , 
Sanskrutik Bhavan , Hanuman Mandir , 
Ashwarya Layout 


North 


From Bharat Petrolium Pump to 
Mahagaon Pandan Road to fulswangi 
Road to Muslim Kabrasthan to 
Madhavrao Chandre Home to Ramesh 
Warkari Home. 


East 


From Ramesh Warkari Home to Dhanki 
Umarkhed Road to Krushi Uttpanna 
Bajar Samiti Complex to Mauli Water 
Filter Plant. 


South 


From Khand No. 2 Survey No. 190 , 191, 
201, 204 All Area . 


West — 


From Khand No.2 Survey No. 188 , 189, 
190 , All Area . 


10 


Extent - 


Pentewad Well . 


BCC ( Female ) 


Population 
Total 937 
SC -12 , 
ST- 155 


North 


From Shaikh Mahemud Shaikh Lal 
Home to Sunita Bhosale to Ganesh 
Mamilwad Home. 


East 


From Hirasing Chawhan to Bapurao 
Gopewad Home to Hembade to 
Sadanand Sanganwar Hometo Shaikh 
Mujamil Shaikh Musa Home. 


South — From Shaikh Mujalim Shaikh Musa 

Home Shaikh Nir Shaikh Lal to Muslim 
Kabrasthan Corner. 


West 


From Shaikh Mannan Shaikh Fakira to 
Shaikh Hamid Shaikh Nur to Dattatray 
Morewad to Gunaji Pujalwad Old Home. 


11 


Extent — YDCC Bank ,Masjid Sawmill. 


OPEN (Female ) 


Population 
Total 941 
SC -38 , 
ST -06 


North 


From Sayyad Ajgar Sayyad Rustam 
Home to Majjid Area . 


East 


South 


From Majit to Sadanand Thakur Home 
to Arvind Falake to YDCC Bank to MM 
Chinnawar Complex . 
From MM Chinnawar Complex to Saw 
mill to Sayyad Salim Sayyad Rajak to 
Sanjay Warkaro Home to Ayublal Home 
to Jamil Mustafa Home to Shaikh Raja 
Home. 


West - 


From Shaikh Raja Home to Sayyad 
Yusuf Shayyad Ajgar Sayyad Rustam 
Home. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६ , २०१९ / आषाढ १५ , शके १९ ४१ 


94 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


12 


ST (Female ) 


Population 
Total 1154 
SC -44 . 
ST-245 


Extent - Jama Masjid Indira Gandhi Chowk, 

Prabhudev Temple , Datta Mandir 

Temple , Natraj universal School. 
North From Jama Masjid to Tembheshwar 

Nagar Road . 
East - From Liyakat Pathan Home to Ramesh 

Upewad to Tagadapallewar Chawk to 
Nataraj universal School to Shamalal 

Jayaswal Home. 
South From Ismailkha Pathan Home to 

Sayyad Usman Sayyad Husen Home 
to Shaikh Jamil Shaikh Mustfa Home to 

Shaikh Shama Shaikh Khaja Home. 
West - From Baburao Gopewad Home to Nandu 

Jannawar to Ashok Sambakwad to 
Punaram Sonttake to Pinalwad Home 
to Datta Temple to Indira gandhi Chawk 
to Jama Masjid . 


13 


Extent - Hand Pump 3 Corner. 


ST 


Population 
Total 988 
SC - 00 , 
ST- 193 


North 


From Ramesh Joshi to Dasharath 
Mantewad Home to Shrikrushna 
Mukhirwad to Mohanmmad Shaikh 
Babar Home to 1 Corner Hand Pump. 
From Satisha Pinparwar Jwellary shop 
to Ashok Kaulkar Home. 


East 


South - From Lingampalle Hair Saloon Shop to 

AnilGadage Home And Kirana Shop to 
Maroti Gaurwad Home. 


West 


From Sanjay Gundewad Home to Raju 
Gagarpad HomeLaxman Vaidya to Nasir 
Pathan Home and Shop to Shaikh Nisar 
Shaikh Ali Home to Gajanan Jilhawar 
Home. 


14 


OPEN 


Population 
Total 988 
SC -49, 
ST- 89 


Extent - Sailani Baba Temple , Gulabsing Com 

plex, Old GP Office and Anganwadi 

Kendra 4,5 Masanya Well. 
North— From Shaikh Ahemad Shaikh Maula to 

Shaikh Jahir Shaikh Maula to Narayan 
Shewalkar Home to Santosh Tirmakdar 
Home to Kishor Thakur to Markanday 
Temple to Shaikh Javed Shaikh Fakaru 
Home and Complex . 


East - 


From Shaikh Javed Shaikh Fakaru Com 
plex to Sailani Temple to Yogesh Kirana 
Shop . 


South — From Yogesh Kirana Shop to Tiwaraar 

Old Home to Narayan Naik DeshiDaru 
Dukan to Old GP Office to Maroti 
Mirashe Home. 


9 & 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६, २०१९ / आषाढ १५ , शके १९ ४१ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


West - 


From Maroti Mirashe Home to 
Tagadpallewar Chauk to Digambar 
Mantewad Home to Dasharath Upewad 
to Parasaram Harale to Shaikh Isarail 
Home. 


15 


BCC (Female ) 


Population 
Total 1124 
SC - 289, 
ST-55 


Extent - Kureshiya Masjit, GP Katakhana , 

Ambedkar Statue and SamajMandir and 
Well . 


North 


From Anand Kumbharwar Home to 
Satwa Mantewad to Pradip Narwade to 
Govinda Narwade to Tukaram Narwade 
Home. 


East 


From Khand No. 2 Survey No. 120 and 
Kamal Gangale Home to Devidas 
Gaikawad Home. 


South 


From Devidas Gaikawad to Niwaruti 
Patil Home to Ambedkar Statue and 
SamajMandir and Well all area. 


West - 


From Anil Kehsewad Kirana Shop to 
Prince Jeneral Shop to Balaji Wastra 
Bhandar Shop to Suresh Kaulkar Home 
to Balu Shewalkar Home to Kottawar 
Kirana Shop to SushilWastra Bhandar 
to Balaji Kirana Shop . 


16 


BCC 


Population 
Total 1130 
SC - 331, 
ST-65 


Extent - Buldhana Urban Bank, PHC Dhanki, 

Vivekanand Boys Hostel to Police Sta 
tion , Bus Stop, SBI Bank, Veternari Hos 
pital, Tahsil Godaun . 


North 


From Sulochana Kalyankar Home to 
Bandu Vaidya Home to Prem Mude 
Shop to Naytraj Cloth Center Shop to 
PHC To Gangadhar Patil Home to 
Jijabai/Dhawase to Kharus DhankiRoad . 


East 


- 


From Khand No. 2 , Survey No. 135 , 137 , 
138 , 139 , 134 , 121 All area . 


South 


From New Bus Stop to Nalawade Hos 
pital to Gandhear Complex to SBI Bank 
to PHC Gate to Prabhudev Electronic to 
Shaikh Shama Shaikh Khaja Home and 
Shop . 


West — 


From Shaikh Shama Shaikh Khaja 
Home and Shop to Kawade Hospitalto 
Commissioner Building to Shankar 
Kattulwad Kirana Shop to Shaikh Jabbar 
GadiKarkhana . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६ , २०१९ / आषाढ १५ , शके १९ ४१ 


90 


SCHEDULE — Contd . 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


17 


BCC 


Population 
Total 949 
SC -39, 
ST-73 


Extent - Society Office, BSNL Tower, Kasturba 

Gandhi School, Nagarpanchayat Office 

And Complex , Jijau Urban Bank . 
North From Pandurang Gundewad Home to 

Society Office to Kasturba Gandhi 

School North area . 
East - From Khand No. 2 , Survey No. 236 , 237 , 

219, 222 All area . 
South From Khand No. 2 , Survey No. 207 , 

208 , 227 , 228, 230 , 231 , 234 , 237 , All 
area . 


West — 


From Hanumansing Chawhan to 
Kattulwad Complex to Jijau Urban Bank 
to Jagadish Kodagirwar Home to Maroti 
Shahapure Building to Narayan Falake 
Home to Pandurang Gundewad Home. 


Yavatmal : 
Dated the 5th July 2019. 


AJAY GULHANE , 
Collector, Yavatmal. 


37-405-37-4 ( 9& 03 ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


